एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -५ व ६ 
राज्यसेवा (मुख्य) परिक्षा - २०१७ व २०१८ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
निवड झालेल्या गट-अ व गट-ब संवर्गातील 
उमेदवारांच्या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी करिता 
निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना अंतिम 
मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-२०२०/५९/प्र.क्र.१७/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ ऑक्टोंबर, २०२२ 


१) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्रमांक टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, दि.२०.०१.२०१४. 
२) शासन निर्णय, उ.ऊ.व का. विभाग क्रमांक इएसटी २०१५/३९८/प्र.क्र.११०/उद्योग-३, दिनांक 
७.१०.२०१५. 
शासन निर्णय, उ.ऊ.वका.विभाग क्र.टिआरएन-२०२०/५९/प्र.क्र.१६/उ-३, दि.२४.१.२०२०. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का. विभाग समक्रमांक दि.२४.०१.२०२०. 
शासन निर्णय, उ. ऊ. व का. विभाग समक्रमांक दि. ०३.०३.२०२२. 
शासन आदेशा, उ. ऊ. व का. विभाग क्र. टिआरएन-२०२०/५९/प्र.क्र. १६/उद्योग-३, दि. 
१०.०६.२०२२. 

७) शासन आदेश, उ. ऊ. व का. विभाग समक्रमांक दि. १५.०६.२०२२. 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा TRAE AA २०१४ पासून प्रतिवर्षी सरळसेवेने 
नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ मधील पदांसाठी यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट-ब मधील पदांसाठी 
वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयातंर्गत उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक) गट- 
अ व उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब संवर्गाचा wardar संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१७ व २०१८ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
निवड झालेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -५ व ६ मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या 
उमेदवारांसाठी संदर्भ क्रमांक ३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये दि.३०.९.२०१९ ते दि.०३.१०.२०२१ या 
दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली होती. तथापि, सदर परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता निश्चित करुन सेवाज्येष्ठतेनुसार संवर्गवाटप होईपर्यंत काही कालावधी 
लागणार असल्यामुळे सदर अधिसंख्य पदांना संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयन्वये दि. ०४.१०.२०२१ ते 
०३.०३.२०२२ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली होती. उपरोक्त प्रशिक्षणार्थीचे प्रशिक्षण 
पूर्ण झाले असून त्यांना संदर्भ क्र. ६ व ७ येथील शासन आदेशान्वये नियमित पदावर पदस्थापना देण्यात 
आली आहे. सबब ते नियमित पदावर रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी निर्माण केलेल्या अधिसंख्य 
पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-२०२०/५९/प्र.क्र.१७/उद्योग-३ 


शासन निर्णय:- 


शासनाच्या संदर्भ क्र.३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवर 
निर्माण करण्यात आलेल्या व संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०३.०३.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेल्या खालील तक्त्यातील नमूद अधिसंख्य पदांना दि. 03.03.2022 पासून सदर 
तक्त्यातील स्तंभ क्र. ६ नमूद येथील दिनांकापर्यंत मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम नियमित नियुक्तीचे रुजू दिनांक | अधिसंख्य पदाच्या 
क्र ठिकाण मुदतवाढीचा 
दिनांक 

| a | 2 3 | छे__| 4 गी 

| 3 श्री. अ.उ. इंगळे उद्योग उपसंचालक | जि.उ.के, नांदेड २१/०६/२०२२ | २०/०६/२०२२ 
२ श्री. दि. बा. जाधव (तांत्रिकी गट-अ | मुख्यालय, मुंबई १६/०६/२०२२ | १५/०६/२०२२ 
3 | श्री. अ. अ. आजगेकर | उद्योग अधिकारी | जि.उ.के. २०/०६/२०२२ | १९/०६/२०२२ 

(तांत्रिकी गट-ब औरंगाबाद 

४ श्री. क. पा. जैन जि.उ.के. वर्धा २७/०६/२०२२ । २६/०६/२०२२ 
५ | att. वि. पु. खिराळे जि.उ.के., पालघर | ०४/०७/२०२२ | ०३/०७/२०२२ 
६ श्री. सं. च. बनसोड जि.उ.के., अकोला | १३/०६/२०२२ | १२/०६/२०२२ 
७ श्री. स. र. मेमाणे जि.उ.के, ठाणे १६/०६/२०२२ | १५/०६/२०२२ 
८ श्रीम. आ. भ. कोकाटे जि.उ.के., पुणे २७/०६/२०२२ | २६/०६/२०२२ 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४२३/आपुक, 
दि.०७.०९.२०२२ व अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४५/२०२२/व्यय-१६, दि. २६.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेच्या आधारे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१८३९१९१७१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHASHANK 
TUKARAM CHAVAN 


(ठाशांक चव्हाण) 


१. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा/ लेख व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर. 

२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई 

४. उप सचिव (सीपीटीपी-अ व ब) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. उप सचिव ( प्रशा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई.उप सचिव (व्यय-१६ / 
आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


